मराठी भाषा विभागातून निर्गमित 
करण्यात आलेले धोरणात्मक शासन 
आदेडशा/निर्णय यांचे संकलन असलेली 
ई-पुस्तिका 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११४/भाषा-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०२२ 


शासन परिपत्रक 


मराठी भाषा विभागाकडून प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर, मराठी भाषेचे संवर्धन 
आणि प्रचार-प्रसार या बाबी हाताळल्या जातात. यासंदर्भात विभागाशी संबंधित निर्गमित करण्यात 
आलेले माहे नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतचे महत्वाचे अधिनियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, एतदर्थ मंडळाचे 
परीक्षा नियम एकत्रितरित्या ई-पुस्तिकेद्वारे https://marathi.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आले आहेत. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र = शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२११३०१५१५४०२४३३ असा आहे. 
सदर झासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MILIND BHAGWAN veo 
GAWADE es 
(मिलिंद गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


२ 


3 
3 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


YS ->«  ५&- ~~ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११४/भाषा-२ 


) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७) मा. उपमुख्यमंत्री यांच खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. अध्यक्ष व सदस्य, मराठी भाषा समिती, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 
) सह सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 

) 

) 

) 

) 


संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 
अवर सचिव (अर्थसंकल्प), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती/कार्या. भाषा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


